नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६७/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २८ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३१)/का.१४११, दि.१४ मार्च, २०२४. 


प्रस्तावना:- 

विषयांकित योजनेच्या वाचा येथील शासन निर्णयान्वये सिंदखेडराजा नगर परिषद व देऊळगाव 
राजा नगर परिषद, जि. बुलढाणा येथील विकासकामांसाठी एकूण रु.१५.०० कोटी निधी मंजूर करण्यात 
आला असुन सिंदखेडराजा नगर परिषद, जि. बुलढाणा अंतर्गत १३ विकासकामांसाठी रु. ७.३० कोटी 
निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टातील सिंदखेडराजा नगर 
परिषद, जि. बुलढाणा येथील मंजूर विकासकामांमध्ये अंशत: बदल करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

उपरोक्‍त वाचा येथील शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टातील नगर परिषद सिंदखेडराजा, जि. 
बुलढाणा अंतर्गत अनुक्रमांक १, २, ४ व ५ येथील विकास कामांमध्ये खाळील तक्त्यात नमुद 
केल्याप्रमाणे बदल करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सदर विकासकामांस वाचा येथील 
शासन निर्णयान्वये मंजुर करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 


(रु. लक्ष) 
अ. | शा. नि. सुधारित कामे रक्‍कम 
गि 4 बस स्थानक ते कृषि उत्पन्न बाजार समिती पर्यंत रस्त्याचे डांबरीकरण | 900,00 
करणे 
२ २ _ श्री गफ्फार मेम्बर यांचे शोतापासुन ते डॉ. भरत मेहेर यांचे शोतापर्यंत | १५०.०० 
रस्त्याचे डांबरीकरण करणे 
3 8 | हिंदू स्मज्ञानभुमी ते नामदेव आढाव यांचे घरापर्यंत (नदी GAA )) ८०.०० 
रस्त्याचे डांबरीकरण करणे 
8 G | tl. राजु आमदार नागपुर डाकलाईन पर्यंत रस्त्याचे डांबरीकरण १००.०० 
करणे 
एकूण ४३०.०० 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६७/का-१४११, 


२. या संदर्भातील इतर अटी व शर्ती वाचा येथील शासन निर्णयाप्रमाणे लागू राहतील. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२८१२३१०११५१६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


CHARUSHILA 
DEVENDRA 
CHAUDHARI 


(चारुशीला चौधरी) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, 

२. जिल्हाधिकारी, बुलढाणा, 

३. मुख्याधिकारी, सिंदखेडराजा नगर परिषद, जि. बुलढाणा, 

४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, बुलढाणा, 

५. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा, 

९. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


